भारत राखीव बटालियन क्र.५ मौजे शिसा उदेगांव 
व हिंगाणा शिवार, ता.अकोला, जि.अकोला येथे 
स्थापन करण्याऐवजी मौजे, इसासनी, त.सा.क्र.२५ 
काटोल,जि.नागपूर येथे निर्माण करण्यास मान्यता 
देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः AUS ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : 92 मे, २०२२ 


Fel] 
— 
— 
I 
Ee) 
~ 


गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.ओपीओ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३,दि.१३.०९.२०१९. 

अपर पोलीस महासंचालक,राज्य राखीव पोलीस do, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.अपोमसं/रारापोबल-०२/भाराब-५स्थलांतरण/०१/२०२१/२७४, दि.०४.०२.२०२१. 

अपर पोलीस महासंचालक(नि. व स.),पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/आयआरबी/२५०/२०१७, दि.२२.०२.२०२१. 

सहायक पोलीस महासंचालक(नि. व स.),पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/भाराब-५/काटोल/१५/२०२२,दि.२३/३/२०२२. 


x 


AN 
~~ 


as 


प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.१३.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मौजे शिसा उदेगांव व 

हिंगाणा शिवार,ता.अकोला,जि.अकोला येथे भारत राखीव बटालियन क्र.५ स्थापन करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 

उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.०४.०२.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये अपर पोलीस महासंचालक, 
राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी व उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील दि.२२.०२.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये अपर पोळीस महासंचालक (नि. व स.),पोलीस महासंचालक कार्यालय यांनी मौजे Bra 
उदेगांव व हिंगाणा शिवार,ता.अकोला,जि.अकोला येथे भारत राखीव बटालियन क्र.५ स्थापन करण्याऐवजी 
काटोल,जि.नागपूर येथील मौजा, इसासनी,त.सा.क्र.२५ काटोल येथील स.क्र.३७ एकूण ARH ४२.६५ 
हे.आर.काटोल च्या जागेवर खालील कारणास्तव निर्माण करणेबाबत विनंती केली आहे. 

महाराष्ट्राची उप राजधानी नागपूर हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. भारत राखीव बटालीयन हे केंद्र 
शासनाच्या अधिपत्याखालील असल्याने त्याची गरज देशात इतरत्र लागल्यास तातडीने इतर राज्यात 
तैनातीसाठी त्यांना पाठविणे सुकर होण्याकरिता सदर बटाळीयन अकोला ऐवजी काटोल,जि.नागपूर येथे 
असणे योग्य होईल. तसेच नागपूर Bex हे मध्यवर्ती ठिकाण असून ते दळणवळणाकरिता रेल्वे, विमान व 
महामार्ग यांनी जोडले असल्याने प्रवासाच्या दष्टीने सोयीस्कर आहे. भारत राखीव बटालीयन मधील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कंपन्या वारंवार पूर्ण संख्याबळासह नक्षल बंदोबस्त,आंतर सुरक्षा बंदोबस्त, 
राज्याबाहेरील बंदोबस्ताकरिता पाठविण्यात येतात. अज्ञा परिस्थितीत भारत राखीव बटालियन ५ याचे 
कार्यालय नागपूर येथे असल्यास, नागपूर हहर हे दळणवळणाच्या दृष्टीने मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने तेथून 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


राज्याच्या कोणत्याही भागात तातडीने बंदोबस्त करण्याकरिता प्रवास करता येईल, असे पोळीस 
महासंचालक कार्यालयाने कळविले आहे. 

भारत राखीव बटालीयन क्र.५ करिता मंजूर असलेले मनुष्यबळ हे नजिक असलेल्या गडचिरोली, 
चंद्रपूर, गोंदिया व अहेरी या नक्षलगस्त भागातून भरतीकरिता उपलब्ध होणार आहे, त्याकरिता अकोला 
जिल्हयाऐवजी विर्दभातील काटोल जि.नागपूर हे ठिकाण सोयीस्कर आहे. अकोला जिल्हा येथे सदर 
बटालीयन राहिल्यास उपरोक्‍त नमूद AAR भागातून भरती झालेल्या उमेदवारांचा भविष्यात 
आंतरजिल्हा/ गट बदलीचा प्रश्न उदभवण्याची शक्यता असून ते प्रशासकीय दृष्टया अडचणीचे ठरु शकते. 
त्याकरिता उक्त बटालीयन काटोल, जि.नागपूर येथे असणे सुयोग्य आहे, असेही पोलीस महासंचालक 
कार्यालयाने कळविळे आहे.तसेच, पोळीस महासंचालक कार्यालयाने उपरोक्त संदर्भीय wy येथील 
दि.२३/३/२०२२ च्या पत्राव्दारे जिल्हाधिकारी,नागपूर यांचे दि.१९/७/२०२१ रोजी “भारत राखीव 
बटालीयन क्र.५” काटोल,जि.नागपूर येथे स्थापित करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येत 
असल्याचे सुधारित आदेश दिले आहेत. 

याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 

गृह विभाग,शासन निर्णय क्र.पीओ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३,दि.१३.०९.२०१९ अन्वये मान्यता 
दिलेला भारत राखीव बटालियन क्र.५,मौजे शिसा उदेगांव व हिंगाणा शिवार, ता.अकोला, जि.अकोला 
ऐवजी मंजूर पदांसह व मंजूर आवर्ती/अनावर्ती खर्चासह मौजे, इसासनी, त.सा.क्र.२५, काटोल, जि.नागपूर 
येथे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१२१७२६४२९०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GAIKWAD 
KAILAS ARJUN 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
४. मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
७. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


८. मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५.पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/ पुणे/ ठाणे/ नवी मुंबई/ नाशिक/ नागपूर/ अमरावती/ 
औरंगाबाद/ सोलापूर. 
१६.अपर पोलीस महासंचालक,राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
१७. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व परिक्षेत्र. 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 
२१. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
22. निवडनस्ती कार्यासन पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


